महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.१४९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- समक्रमांक दि.११ सप्टेंबर, २०१९ चे शासन आदेशा 


शासन आदेश शुध्दीपत्रक:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने विभागातील 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना करण्यास वाचा येथील शासन 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपरोक्‍त वाचा येथील आदेशातील अ.क्र.५१ वरील श्री.प्रकाश नामदेव 
भुजबळ, कृषि अधिकारी यांच्या बदलीचे आदेशा रद्द करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१३१४२९३९१३०१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


f Mahar 
talCode=400032, st 


न ee Digital 
: 6] 
ugriv Sambhaji 2: : 
2 1288963695603 9bfa ८0९98: 
4 1, 
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf 
h a pa e 340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Da 


ite: 2019.09.13 14:37:59 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 


शासन आदेशा शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.१४९/१६अओ 


संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचालक/तालुका कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे 
कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

१०. निवड नस्ती/१६अओ. 


“0 (२ ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


